अँड.उज्ज्वल निकम यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

जळगांव शहर पो. स्टे. गु.र.क्र.२११/२०२०अन्वये 
दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन 
प्रकरणी मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय,जळगांव या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०७२१/प्र.क्र.१७५/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.६२/डी-१४, 
दि.२७.०९.२०२१. 


शासन निर्णय : 

जळगांव शहर पो. स्टे. गु.र.क्र.२११/२०२० अन्वये दाखल TRIGA उद्भवलेल्या न्याय 
प्रकरणी मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज 
शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. 
उज्ज्वल निकम यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी -रु. ५०,०००/-(रुपये पन्नास हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास) - रु.१५,०००/- (रुपये पंधरा हजार फक्त) 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु.५०,०००/-) 

क) हॉटेल लॉजिंग बोर्डिंग (प्रतिदिन)  -रु.५,०००/-(रुपये पाच हजार फक्त) 
ड) प्रवास खर्च - प्रत्यक्ष प्रवास खर्च 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही GH अँड. उज्ज्वल निकम यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, 
याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोळीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०९), 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल- (२०५५ ०१६८)-२८-व्यावसायिक सेवा” या 
Suisse त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 
आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०७२१/प्र.क्र.१७५/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२११२२२१६४५५१५०२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Tushar Dilip Rat 


Tushar Dilip - 1 

Rathod - 
(तुषार दि. राठोड) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


॥-1॥ D678D1801FC611F35E4BD6SFF, 
8831 163B5A1E41E86D809272FEA9148, 
\6F, cn=Tushar Dilip Rathod 

30° 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
३) पोलीस अधीक्षक,जळगांव. 
४) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, जळगांव पो.स्टे., जि. जळगाव 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, जळगांव. 

८) अँड. उज्ज्वल निकम, बॅरीस्टर निकम चौक,४८, रामदास कॉलनी, जळगाव-४२५ ००१. 
९) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


